Reg. No./ NP CITY/ 236/2015-17 


SERIES 


WAS 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक १५ ] शुक्रवार , जुलै २१ , २०१७ / आषाढ ३० , शके १९३९ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५ .०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा. , अ . क्र . २३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


वाचा :- ( १ ) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्र . विकाअ- १११५ / प्र . क्र . ८८ / ५ , दिनांक ३१ - १२- २०१५ 


नियुक्ती आदेश 
क्रमांक एमएजी- कार्या-८ -टे . ३- सांले -६१६- २०१७. 

उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , जिल्हाधिकारी , आशुतोष सलील , जिल्हा चंद्रपूर , 
मा . पालकमंत्री महोदयांकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या व तद्नंतर शासनाकडून सदर प्रस्तावित व्यक्तींना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करण्याकरिता त्यांचेनावास मंजुरी प्रदानानंतर खालील अनुसूचिमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एकूण ४ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . त्यांची ही नियुक्ती, सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षाकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत 
अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पुर्ण होण्यापूर्वी, केव्हाही, कोणतीही कारणे 
न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा त्यापुर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी 
प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे/ तहसिल कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयाकडे तात्काळ परत करण्याची सर्वस्वी प्राथमिक 
जबाबदारी नियुक्त केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका - यांची राहील . 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्य पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 


* साक्षांकनाचे काम :- साक्षांकनासाठी , पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणांसाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या मुळ दस्तऐवजांचे 
साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन मुळ कागदपत्रे पाहुनच छायांकित प्रतीवर रबरी शिक्यांची मोहोर उमटवून दिनांकासह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरी 
खाली स्वतःचे नाव लिहुन साक्षांकन करावे . तसेच मुळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर साक्षांकन केल्यास साक्षांकन 
करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील व अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्तीस अपात्र ठरेल . 


ना - एक - १ ( १४०९ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २१ , २०१७ / आषाढ ३० , शके १९३९ 


* उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका - यांना नसतील . 


* ओळखपरेड तसेच मृत्युपूर्व जबानी यासाठी विशेष कार्यकारी अधिका -यांनी उपस्थित राहु नये . 


( २ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका -यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडुन उपलब्ध करून 

देण्यात येईल . तसेच साक्षांकित केलेल्या व्यक्तींची माहिती एका नोंदवहित न चुकता नमुद करावी . ज्यावेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी 

मागणी पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 
( ३ ) उक्त शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असुन त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 

कामाबद्दल कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 


प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणा - या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस 
दाखवावे. 


( ५) खालील दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे एकूण ४ व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


गाव व संपूर्ण पत्ता 


नोंदणी क्रमांक 


संपूर्ण नाव 

( २ ) 


( ३ ) 


२०१७/ १३/ ६६९५४१९८९४७५ / ७६६ 


श्री . अरुण कवडू गोरवे 
श्री . हरेंद्र परसराम गोळेकर 
श्री . उत्तम दयाळ खांडेकर 


रा . आमडी ( बेगडे), ता . चिमुर , जि . चंद्रपूर 
रा . सालोरी, ता . वरोरा , जि . चंद्रपूर 
रा . राजीव गांधी वार्ड , वरोरा , 
ता . वरोरा, जि . चंद्रपूर 
रा . हनुमान नगर , भद्रावती , 
तह . भद्रावती , जि . चंद्रपूर 


२०१७/ १३ / ७४३८२४०१५९०५/ ७६७ 
२०१७ / १३/ ४०५१३८५५१६८६ / ७६८ 


श्री . निलेशकिसन गेजीक 


२०१७ / १३ /९२७११४३१२५२९ / ७६९ 


चंद्रपूर : 
दिनांक २९ जून २०१७. 


आशुतोष सलील , 
जिल्हाधिकारी , चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION .PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI,PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR-440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING,STATIONERY AND PUBLICATION, 
21 - A . NETAJI SUBHASH ROAD . CHARNI ROAD . MUMBAI 400004. 


